जलसंपदा विभागामध्ये नाविन्यपूर्ण 
तंत्रज्ञानाच्या स्वीकारार्हतेबाबत शिफारस 
करण्यासाठी शाक्‍ती प्रदत्त समिती. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हीजन-०३१५/प्र.क्र.११/२०१५/जसं (धोरण) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ:- १. शासन परिपत्रक क्रमांक :ई-प्रशा-१०१३/(१९६/२०१३)/लपा-१, दि.१२.६.२०१३. 
२. शासन निर्णय क्रमांक व्हीजन-०३१५/प्र.क्र.११/२०१५/जसं (धोरण),दि.२७.५. २०१५. 
३. शासन निर्णय क्रमांक व्हीजन-०३१५/प्र.क्र.११/२०१५/जसं (धोरण) ,दि.२८.११.२०१६ 


शासन निर्णय -: 


संदर्भ क्र.२ अन्वये जलसंपदा विभागामध्ये नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाची स्वीकारार्हता निश्चित करणेची 
कार्यपध्दती ठरविण्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा (Technology Approval Mechanism) गठित करण्याबाबतचा 
शासन निर्णय दिनांक २७ मे, २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 

शासन निर्णय दिनांक २७ मे,२०१५ मधील अ.क्र.२ नुसार नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या स्वीकारार्हतेबाबत 
शिफारस करणेसाठी शाक्‍ती प्रदत्त समितीचे गठण संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. 

शक्‍ती प्रदत्त समितीचे सदस्य सचिव, मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना,नाशिक यांच्या 
प्रस्तावानुसार सदर समितीमध्ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (IT) या शैक्षणिक संस्थेचे तज्ञ म्हणून अ.क्र.८ येथे 
नियुक्‍त करण्यात आलेले श्री.कपिल गुप्ता, प्राध्यापक यांच्या ऐवजी डॉ.डी.एन.सिंघ, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
विभाग, भारतीय प्राद्योगिकी संस्था, मुंबई यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

डॉ.डी.एन.सिंघ, स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग, भारतीय प्राद्योगिकी संस्था, मुंबई यांचा निवासस्थानाचा 
पत्ता, मोबाईल क्रमांक व ई-मेल खालीलप्रमाणे आहे. 


डॉ.डी.एन.सिंघ, 

एनव्हॉरनमेंटल जीओ-टेक्नॉलॉजी लेबोरेटरी, 
व्हीएमसीसी बिल्डिंग, ४ था मजला, 
आयआयटी मुंबई, पवई, 

मुंबई-४०० ०७६. 

मोबाईल क्रमांक : ९१-९८२०७५८५०८ 
ई-मेल : dns@civil.litb.ac.in 


http:/Awww. civil. iitb.ac.in/-dns 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीजन-०३१५/प्र.क्र.११/२०१५/जसं (धोरण) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०९१११४२८१९५०२७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 839 


DN: c=I 1t OF Maharasht Water Resources 
ny n Department, postalCode=400032, st=Maharash 


2.5.4.20=c6c9c3f117cf64b38033df6ee6 108697532342ef3db994d 
443607916435(8516, 


85783227 2f9¢6e57a4d72f8a22cf4 1cccb1¢816e73 
n a n a aga e 74da487edSee3e377def65, 


2019.09.11 14:39:01 +05'30 


(ज्ञा. आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (लाक्षेवि), (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (प्र.स.) (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई. 
सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग, 
सर्व सह सचिव व सर्व मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग 
सर्व उप सचिव व सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग 
महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता,मेरी, नाशिक. 
मुख्य अभियंता (दवप्र] व सह सचिव, जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई. 
श्री.महेश Ban तेंडूळलकर,बी-७ /२/३, दुधसागर को.ऑ.हौ .सोसायटी ,सिबा रोड ,आरे चेक 
नाक्याजवळ, गोरेगांव (पूवी, मुंबई ४०००६५. 
qo. श्री.अविनाश डी .शिरोडे ,३५, पंचवटी हौसिंग सोसायटी ,विजयनगर ,न्यु अडगाव नाका , 
नाशिक - ४२२००३. 
११. श्री.आर.बी.शुक्ला, निवृत्त कार्यकारी संचालक, जसंवि,. “चिरायु” बंगला, जुन्या पेट्रोल पंपाच्या 
मागे,सावरकर गार्डन जवळ, दिंडोरी रोड, नाशिक ४२२००४. 
१२. श्री.विलास चि.शोेळके, निवृत्त मुख्य अभियंता, जसंवि,. एफ-१०१,साई अंबर अपार्टमेंट , 
नचिकेत पार्क, डॉ.पै मार्ग ,बाणेर ,पुणे.४११०४५ 
१३. श्रीमती व्ही.व्ही.भोसेकर, अतिरिक्‍त संचालक, केंद्रिय जल व विद्युत अनुसंधान शाळा, पुणे. 
१४. डॉ.डी.एन.सिंघ, स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग, भारतीय प्राद्योगिकी संस्था, मुंबई 
१५. प्रो. कपिल गुप्ता, स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग ,भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, पवई, 
मुंबई-४०००७६. 
१६. मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना,नाशिक ४२२००४. 
१७. जलसंपदा विभाग,(धोरण) कार्यासन संग्रहार्थ. 


Lo ७ जा A क 


one ७6 & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


